महाराष्ट्र पश्ञु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत 
अहमदनगर जिल्हयातील नवीन पदवी 
पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाच्या 
प्राथमिक अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : DAHD-92099/2E/202-AH (७४७४१७) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :११ जुले, २०२४. 


वाचा :- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. मपवि २०१३/ प्र.क्र.७३/पदु २, 
दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२३ 
२) महाराष्ट्र राज्य पायाभुत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचे जा.क्र. 
मरापासुविम/मुअ(मु) / अहमदनगर /१८८/२०२४, दिनांक २९ मे, २०२४ रोजीचे पत्र. 
3) महाराष्ट्र राज्य पायाभुत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचे जा.क्र. 
मरापासुविम/११४/२०२४, दिनांक ११ जून, २०२४ रोजीचे पत्र 
8) कुलसचिव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे जा.क्र. मपमविवि / 
कुलसचिव/२४६/२०२४, दिनांक १० जून, २०२४ रोजीचे पत्र. 
५) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २६ जून, २०२४ रोजी झालेल्या सचिव 
समितीच्या बैठकीचे इतीवृत्त 
प्रस्तावना - 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सावळी 


विहीर, ता. राहता, जि. अहमदनगर येथे नवीन पदवी पश्युवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भाधीन क्र. २ व ३ येथील दिनांक २९ मे, २०२४ आणि दि. ११ जून, २०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये विद्यापीठाने सदर महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय इमारत, वसतीगृह, पश्नुचिकित्सा संकुल, 
निवासस्थाने इ. कामाच्या रु. ३४६.१० कोटी इतक्या रकमेच्या प्राथमिक अंदाजपत्रक मान्यतेसाठी सादर केले 
होते. 

सदर बांधकामांचे अंदाजपत्रक रु.१५.०० कोटी पेक्षा अधिक असल्याने प्रस्तावाची छाननी सार्वजनिक 
बांधकाम विभागामार्फत करुन, त्यास मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समितीने दि. २६ जून, 
२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार उक्त महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय इमारत, वसतीगृह, 
पशुचिकित्सा संकुल, निवासस्थाने इ. कामाच्या प्राथमिक अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासन स्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत सावळी विहीर, ता. राहता, जि. अहमदनगर 


येथे नवीन पदवी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय इमारत, वसतीगृह, पश्ञुचिकित्सा संकुल, 


निवासस्थाने इ. बांधकामाच्या प्राथमिक अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या छाननीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः DAHD-92099/2E/2028-AH? (७४७४१७) 


अनुषंगाने मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समितीच्या दिनांक २६ जून, २०२४ रोजीच्या बैठकीत 


सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या कामासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या रु. २९७.४९ कोटी (रुपये दोनशे 


सत्यान्नव कोटी एकोणपन्नास लक्ष फक्त) च्या प्राथमिक अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे. तदनुसार उक्त 


महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय इमारत, वसतीगृह, पश्ञुचिकित्सा संकुल, निवासस्थाने इ. बांधकाम करण्यासाठी 


रु. २९७.४९ कोटी इतक्या प्राथमिक अंदाजपत्रकास खालील अटी/ शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे. 


(९) 


(१०) 


सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसृचीवर आधारित आहे. 

सदर इमारतीचे क्षेत्रफळ ५८३६६ चौ.मी. इतके असून बांधकामाचा दर. २८०००/- प्रति 
चौ.मी. आहे. 

सदर काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वस्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुन, 
त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेण्यात यावी. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इग्नव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ता.क. १, 
दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

सदर प्रयोजनासाठी निधी उपलब्ध होईपर्यंत प्रत्यक्ष कामकाज सुरु करण्यात येवू नये. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. बोडोजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२. दि. ७/७/२०१७ 
अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी, 

नियोजित जागा विद्यापीठाच्या ताब्यात असल्याची खातरजामा करुनच सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

सदर अंदाजपत्रकावर विद्यापीठाच्या वतीने सक्षम प्राधिका-याचे साक्षांकन आवश्यक आहे. 

प्रस्तुत प्रकरणी हाती घेण्यात येणाऱया इमारतींचे बांधकाम भारतीय पशु चिकित्सा परिषदेने विहीत 
केलेले मानके तसेच इतर प्रचलीत मानकांनुसार असल्याची खातरजमा कुलसचिव, महाराष्ट्र पशु 
व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांनी करावी. 


(११) या प्रकल्पात सोलर पॅनेल्सचा वापर पाण्याच्या टाक्यांवर व छतावर करण्यात येईल. 


(१२) 


जुन्या अस्तित्वातील इमारतीचा वापर पूर्ण अथवा पूरक करावा. 
मुख्य ogres अँकॉस्टीक यंत्रणेचे अनुज्ञेय मानके ATR) तयार करुन सादर 
करावेत. 


२. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत सावळी विहीर, ता. राहता, जि. अहमदनगर 


येथील नवीन पदवी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाची कार्यान्वयीन यंत्रणा महाराष्ट्र राज्य पायाभूत 


सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित, फोर्ट, मुंबई ही असेल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः DAHD-92099/2E/2028-AH? (७४७४१७) 

३. प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यता ही मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समितीच्या दि. २६ जून , 
२०२४ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत प्रदान केलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग- पहिला, उपविभाग- पाच अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखाळील 
प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारातील अ.क्र. १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील 
परिच्छेद क्र. १३४ समोरील तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर aR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७१११५०३००७००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
N | W R U TIT | ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8a75c414ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300b 
4०390०9, postalCode=400032, st=Maharashtr. 
INumber=5C891DA87D2A4842558454524CC1 14BASB2F67 
B H A G U J | M A R A L E A2A80796592830D345500F 15CC, cn=NIWRUTTI BHAGUJI 


Date: 2024.07.11 15:19:07 +05'30' 


(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास), कृषि व wad, दुग्धव्यवसाय 
विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. कुलगुरु, महाराष्ट्र पश्नु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, फुटाळा तलाव रोड, नागपूर. 
६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पायाभुत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
८. कुलसचिव/नियंत्रक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र Val व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
९. महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
१०.कार्यासन (इमारती-१), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ 
११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः DAHD-92099/2E/2028-AH? (७४७४१७) 


परिशिष्ट - “अ 
महाराष्ट्र Wal व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत सावळी विहीर, ता. राहता, जि. अहमदनगर येथील नवीन पदवी 
पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाच्या खर्चाचा बाबनिहाय तपशिल 


Name of the Department : Agricultural Department = 
Namo of Work ; Contruction of Administrative Building and Campus Building for New College of Veterinary 
and Animal Sciences at Savali Vihir (Kh,) Shirdi, Ta. Rahata, Dist Anmednagar. 


Executing Agency : MSIDC. 


Land Availability ; Yes 
Architect : Private 
=e eee | eee eee MEE | 
Particulars of Scope UnitRateNorms | —costRa | 
क oe) 
LumpSum etc.) Wise 


Ground Floor 

First Floor 

Administrative Block aS 

Parking Fivor > न ५ ग 83,20, 
Ground Floor Sq M_ | 26,000 
६४४०0५ ______|__1.77000549 | 26.000 
Sqm | 
Third Floor 95. 


Dalasi eee 
6.533.00/Sq M_| 
[FstFioon Sq M | 


Isq.M__| 
Sg. M 
Lecture Theatre Complex ee SSS 
Ground Floor ISg.M | 
FustFioor ___________!___४10005५१/४ | 
Library cum Computer Centre aaa Se eee ae 
Ground Floor 5१ M | 
hemi —— — मा 28 


Ame Block 


ISq.M__| 28,000 2,09.16,000 
मान्य! 


SSS SSE 

5१४ _ | 

| TT as [Sg.M__| 28.000 
[Sq.M__| 28.000 

Sq. Mi 

[Sq.M__ | 28.000 

(ie ‘icin या हाह 

Ground Floor Sg. M__ | 

[Sq Mm 


= 
Warden Residence 


पळवत Mantes es 
Sq. M__ |_ 23,52,000) 
=e a बामन 
७५.॥ | |_1,45,32,000] 
| 340.00/Sq.M | 


पृष्ठ षु पेकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः DAHD-92099/2E/2028-AH? (७४७४१७) 


अन्ने CJ 

९0७0१०५ | कळकळ 28000 | 1.778.000 

Fest Foe 26 060 

sau] ळा] 
Electrification tral | 5% of ५1) | 8.10.24,200) 


| 2 [Electrification ps 8.10) 
________2__ ण्््ण्ण्ण्हााा 
व क क हीही... | 
हि री TCT CY 
वि स्य TT Sev = 
TT. eK Sub Total (2) __29,51,59,640_ 
5% of (A1) 


| 3 |Water Supply & Sanitary Works हं Sub 1001 (3) 8,10,24,200 
| 4 | Furniture |. 36687.00 [Sa M | —=s— S000] Sub Total(4)| —_18.34,35,000 | 


internal, Land Development, Parking. Land 
Scaping, Sol Investgation. CC Drains / C/D 


works ९८ 
|__|Aquastic Treatment for Auditorium aa Coes) 


हो... pein लाळ हा | 
(८) | eae 
a आळी 


{ii) GST 18% on (P) 


| Sub Total (C)| _65,61,19,638 


| TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C 258 
- “Say Rs. Lakhs 29749.44 
1 हळ Civil (1) ‘= Rs___27,638_/Sqm 1 
2 8869 Civil, Etoct, Water Supply, Furniture (A) ‘= २$____ 37,182 /Sqm 
3 Total (A+B) ‘= रि$____ 39,548 /Sqm 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


